केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापन करण्याकरिता Single 
Nodal Agency (SNA) व Nodal Officer 
यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण ३३२२/प्र.क्र.५२/काम.७अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - ११ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा:- १) भारत सरकार यांच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन 
F.No.9(93)/PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१ 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दि.१.०७.२०२१. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.८४/कोषा प्रश्‍ा-५, 
दि.१५.०९.२०२१. 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने दि.२३.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याकरिता व निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याकरीता दि.१.०७.२०२१ पासून सुधारित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश feos आहेत. या सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत 
वित्त विभागाने दि.१.०७.२०२१ च्या परिपत्रकान्वये व दि.१५.०९.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. या सूचनांनुसार National Database for 
Unorganised Workers (NDUW) या केंद्रपुरस्कृत योजनेसाठी Single Nodal Agency 
(SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


असंघटीत कामगारांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database for 
Unorganised Workers-NDUW) या केंद्रपुरस्कृत योजना/प्रकल्पासाठी Single Nodal 
Agency (SNA) म्हणून विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), मुंबई कार्यालयाची व 
योजनेच्या समन्वयासाठी Nodal Officer म्हणून विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार) यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ३३२२/प्र.क्र.५२/काम.9अ 


विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), मुंबई कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दि. १ 
जुले, २०२१ च्या परिपत्रकातील व दि.१५.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार 
प्राधिकृत बँकेत Cada Single Nodal Bank Account व अंमलबजावणी संस्थांच्या स्तरावर 
Zero Balance Subsidiary Accounts उघडण्याची कार्यवाही करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२२०८१११७३७१२६३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK S 
MANDE 


)95c6e 


(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), प्रभादेवी, मुंबई- Yoo ०१३, 

२) कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पुर्व), 
मुंबई-५१, 

3) सह/ उपसचिव, अर्थसंकल्प / साधान संपत्ती, वित्त विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई - ३२, 

४) उप सचिव, कार्यासन-१४१४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

५) उप सचिव, प्रशा.०१ (अर्थसंकल्प)कार्यासन, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

६) संचालक, लेखा व कोषागरे संचालनालय, मुंबई 

9) स्टेट नोडल ऑफीसर, SPMU (State Project Management Unit ), 
महाराष्ट्र राज्य, ४ था मजला, एव्हरेस्ट हाऊस, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई-०२ 

८) निवडनस्ती, कामगार -७अ कार्यासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


